विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १, सहकारी 
संस्था, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९८/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९८/५-स, दिनांक ७/८/२०२० 


शासन निर्णय- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९८/५-स, 
दिनांक ७/८/२०२० अन्वये बदली करण्यात आलेल्या, विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ संवर्गातील खालील अधिकारी 
यांना त्यांच्या बदलीपूर्वीच्या पदावर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव बदलीच्या आधीचे कार्यरत ठिकाण बदली नंतरची नियुक्‍ती 
a | २ ३ PB 

१) श्री. बी. के. बेद्रे तृतीय विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ जिल्हा विठोष लेखा परीक्षक वर्ग १ 

सहकारी संस्था (साखर), अहमदनगर । सहकारी संस्था, जळगांव 

२) श्री. के. ए. पाटील | जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ सहकारी 

सहकारी संस्था, सांगली संस्था, (पणन) कोल्हापूर 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२३१५१८३२१००२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi टण 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. आयुक्त, THEM, वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 
५. अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. धुळे 
६. अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. सिंधुदुर्ग 
. _ व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. मुंबई 
८. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९८/५-स 


१०, 
११, 
१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित 

संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


